महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा - 
२०१९ मधील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
या पदावरील पदस्थापनेबाबत.... शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-नियुक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.४८/आ (संनि) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-१ जानेवारी, २०२४ 


वाचा : समक्रमांकित शासन निर्णय, दिनांक २८.१२.२०२३. 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र. १ येथील सविस्तर 


पदस्थापनेमधील मुख्य अभियंता (जसं) पुणे अधीनस्त, अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
अंतर्गत यानंतर “म्हैसाळ पंपगृह उपविभाग क्र.२ म्हैसाळ” ऐवजी “म्हैसाळ पंपगृह विभाग क्र.२ सांगली 
अंतर्गत म्हैसाळ कालवा उपविभाग क्र.२, सांगोला” असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०११५०८१९४४२७ असा आहे. शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0243d4781b79f364761 efde22e15161622e87986fb431d9cb 


(अनिल वि. देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिशिष्ट अ मधील उमेदवार (ईमेलद्वारे) 

प्रत :- 

१) अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२) सचिव,मा.उपमुख्यमंत्री(जळलसंपदा) यांचे कार्यालय मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

४) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

५) सचिव, महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग. (पत्राने) 

६) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.४८/आ (संनि) 


७) महालेखापाल-१/२, ळेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

८) महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

९) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

qo) उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

92) कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षण)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१३) संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


